अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गात 
पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२४/प्र.क्र.९४ (१)/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०७ जून, २०२४. 
संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेशा क्र.पीओजी-१२२३/प्र.क्र.१५२/सेवा-१, 
दि.०६.११.२०२३. 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
(वेतनसंरचना एस-२३ : रु.६७७००-२०८७००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना दि.०९.०६.१९८३ च्या 
अधिसूचनेन्वये विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस- 
२५ : रु.७८८००-२०९२००) या पदावर सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील अ.क्र.९ येथील, श्री. आदिनाथ 
जगन्नाथ भोसले, कार्यकारी अभियंता यांना पदोन्नतीने अधीक्षक अभियंता, नागपूर महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण, नागपूर या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. तथापि, नागपूर महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर यांनी श्री. भोसले यांना प्रशासकीय कारणास्तव, त्यांच्या प्राधिकरणात 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू करुन घेण्यात आले नव्हते. 


२. यास्तव, श्री. आदिनाथ जगन्नाथ भोसले, कार्यकारी अभियंता यांची पदोन्नतीने सुधारित 
पदस्थापना खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार, त्यांच्या नांवासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीने सध्याची पदस्थापना | पदोन्नतीने सुधारित पदस्थापना 
a २ ३ ४ 
श्री. आदिनाथ जगन्नाथ | पदोन्नतीने पदस्थापनेकरिता | अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र 
भोसले प्रतिक्षेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
(अधीक्षक अभियंता, नागपूर | मर्यादित, मुंबई, शिबीर 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, | कार्यालय, नागपूर. 
नागपूर) (रिक्‍त पदी) 


३. 


श्री. भोसले, अधीक्षक अभियंता यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन 


दि.०६.११.२०२३ रोजीच्या शासन आदेश्ामधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


४. 


श्री. भोसळे, अधीक्षक अभियंता यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार 


स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(ज्येष्ठसेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२४/प्र.क्र.९४(१)/सेवा-१ 


कर्मचाऱ्याने पदोन्नती आदेशा निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू 


होणे आवश्‍यक आहे. सदर अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० 


दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) 


म्हणून गणला जाईल. संबंधित अधिकारी आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत 


अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर केलेल्या वाढीव कालावधीत रुजू न झाल्यास, त्यांना 


पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित अधिकाऱ्याचे पदोन्नतीचे आदेशा आपोआप रद्द झाले, असे 


समजण्यात येईल. 


4. 


श्री. भोसले, अधीक्षक अभियंता यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles 


नियम-२३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल 


करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


&. 


श्री. भोसळे, अधीक्षक अभियंता यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा 


दिनांक शासनास तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे 
यांना कळवावा. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या फफण.॥ववा9५॥119.४०५९.] या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६०७१३१९४७२२१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


षु. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
VASANTRAO KHARKE 


(द. व. GR) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई. 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण, मुंबई / पुणे / नाशिक / 
छत्रपती संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई. 
श्री. आदिनाथ जगन्नाथ भोसले, अधीक्षक अभियंता (पदस्थापनेकरिता प्रतिक्षेत). 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-१२२४/प्र.क्र.९४(१)/सेवा-१ 
१०. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर. 
१५. कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१२(सेवा-१)/ कार्यासन-१३,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१७. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१८. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. कार्यासन आस्था-१, आस्था-२, आस्था-३, सेवा-६, संगणक कक्ष, रोख शाखा, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


